विनंती बदली- सन २०२३ 

कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता / 
सहायक अभियंता श्रेणी-२ संवर्गातील 
अभियंत्यांची बदली. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन आदेश क्र : बदली २०२३/प्र.क्र.५१/२०२३/आ (शा.अ. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- ३०/०६/२०२३ 


AIR sear :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना 
होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधीळ कलम ४ (४) व ४ (4) मधील तरतुदींनुसार 
जलसंपदा विभागाअंतर्गत कार्यरत असलेले सोबतच्या विवरणपत्रातील (स्तंभ-२ मध्ये) नमूद केलेल्या 
कनिष्ठ अभियंता/हाखा अभियंता/ सहायक अभियंता, श्रेणी-२ संवर्गातील अभियंत्यांच्या नावासमोर 
दर्शविलेल्या ठिकाणी (स्तंभ-४ नुसार) विनंतीनुसार बदली करण्यात येत आहे. 
२. आदेशात नमूद अभियंत्यांची ज्या कार्यालयात बदली करण्यात आली आहे, त्या कार्यालयाच्या 
संबंधित कार्यकारी संचालक/मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता यांनी उपरोक्त आदेशातील स्तंभ-४ 
मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे संबंधित अभियंत्यांचे सविस्तर पदस्थापनेचे आदेडा तात्काळ निर्गमित करावेत. 
३. आदेशात नमूद अभियंता ज्या कार्यालयात कार्यरत आहेत, त्या कार्यालयाच्या संबंधित मुख्य 
अभियंता/अधीक्षक अभियंता यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी बदली झालेल्या संबंधित अभियंत्यांचे 
सविस्तर पदस्थापनेचे area निर्गमित झाल्यानंतरच बदलीच्या ठिकाणी रुजू होण्यासाठी त्यांना 
त्वरित कार्यमुक्त करावे. सविस्तर पदस्थापनेचे आदेशा प्राप्त झाल्याशिवाय कार्यमुक्त केल्यास व रिक्‍त 
पदा अभावी आदेश कार्यान्वित करण्यास अडचणी उद्भवल्यास संबंधित अभियंत्यांना सक्‍तीचा 
प्रतिक्षाधीन कालावधी मंजूर करावा लागतो. अशा प्रकरणी संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यास जबाबदार 
धरण्यात येईल याची नोंद घ्यावी. 
४. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता यांना कळविण्यात येते की, शासन स्तरावरील 
प्रस्तुत आदेश प्रथम कार्यान्वित करुन तद्नंतरच क्षेत्रीय स्तरावरील प्रदेशांतर्गत बदल्यांचे आदेशा 
कार्यान्वित करावेत. शासनाने केलेल्या आदेशात क्षेत्रीय स्तरावर कोणतेही बदल करण्यात येऊ नयेत. 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी पद रिक्‍त नसेळ अथवा अन्य कारणांमुळे बदली कार्यान्वित करण्यास 
प्रशासकीय अडचण SHIT असेल तर, अज्ञा बाबतीत शासनास तात्काळ अवगत करुन अहवाल 
सादर करावा. 

तसेच, संबंधित अभियंत्यास कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त करण्यात आळे व नवीन नियुक्तीच्या 
जागी कोणत्या दिनांकास हजर झाले याबाबत शासनास 
doesttsectengr.wrd@maharashtra.gov.in UT ई-मेल आयडीवर त्वरीत कळवावे. 
५. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी वरीलप्रमाणे 
संबंधित कनिष्ठ अभियंता/झाखा अभियंता/ सहायक अभियंता श्रेणी-२ यांच्या बदलीची अंमलबजावणी 
करताना सदर बदलीच्या ठिकाणी कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर पदांपेक्षा जास्त कनिष्ठ 
अभियंता/शाखा अभियंता/ सहायक अभियंता श्रेणी-२ कार्यरत राहणार नाहीत, याची सर्वार्थाने दक्षता 
घ्यावी. 


शासन आदेश क्रमांकः बदली २०२३/प्र.क्र.५१/२०२३/आ (शा.अ.) 


६. वरीलप्रमाणे बदली करण्यात येत असलेल्या कनिष्ठ अभियंता/झाखा अभियंता/ सहायक 
अभियंता श्रेणी-२ यांच्या कार्यमुक्‍्ती आदेशासोबत त्यांचे गोपनीय अहवाल, सेवापुस्तक तसेच अंतिम 
वेतन प्रमाणपत्र बदली करण्यात आलेल्या नवीन कार्यालयाकडे तात्काळ पाठविण्यात यावे. 


७. सदरहू बदली ही विनंती बदली असल्याने उपरोक्‍त अभियंत्यांना बदली विषयक प्रवासभत्ता व 
इतर अनुषंगिक लाभ अनुज्ञेय राहणार नाहीत. 


८. तसेच, जलसंपदा विभाग, शासन अधिसूचना, दि.२५.०४.२०१६ Helles तरतुदीनुसार क्षेत्रीय 
कार्यालयांतील गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या 
करण्यास संबंधित मुख्य अभियंता आणि एकाच महामंडळातील दोन मुख्य अभियंता कार्यालयांतर्गत 
बदली करण्यास संबंधित कार्यकारी संचालक / महासंचालक हे सक्षम प्राधिकारी आहेत. त्यानुषंगाने 
त्यांना कळविण्यात येते की, आपल्या अधिनस्त असलेले कनिष्ठ अभियंता/झाखा अभियंता/सहायक 
अभियंता श्रेणी-२ यांच्या शासन स्तरावरुन झालेल्या बदल्या विचारात घेऊन आपल्या अधिनस्त 
बदल्या करताना महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्य पार 
पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ५(२) तसेच अधिनियमातील इतर 
तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


९. संबंधित अभियंत्यांना शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करु 
नये. तसेच, म.ना.से.(रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने बदली 
झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारू नयेत. असे अर्ज प्राप्त झाल्यास, ते 
संबंधीत कर्मचाऱ्यांना मूळ पत्त्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. मूळ कार्यालयाकडे बदली 
झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे रजेचे अर्ज पाठविल्यास सदर अर्जाची दखल घेण्यात येणार नाही. 


१०. संबंधित कार्यकारी संचालक/मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता यांना कळविण्यात येते की, 
त्यांनी शासन पत्र क्र.संकीर्ण-२०१७/(१७३/१७)/आ (वर्ग-२), दि.१२.०७.२०१७ अन्वये देण्यात आलेल्या 
सुचनांनुसार कार्यवाही करावी. 


११. सदर शासन sear महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२३०६३०१६१३०६३५२७ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, — 
ANIL VITTHAL ; 
a a 
(अनिल देवकाते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 

१. सचिव, मा.उपमुख्यमंत्री (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई. 

२. अपर मुख्य सचिव (जसं.), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली 2023/H.H.49/ 2023/3 (M.A) 


४. सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. महालेखापाल-१/२(लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

७. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे. 

८. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 
९. कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर. 

१०.कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे. 

११.कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव. 
१२.महासंचालक, संकल्पन,प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व सुरक्षा, नाशिक. 
१३.मुख्य अभियंता(जसं), जलसंपदा विभाग, पुणे. 

१४.मुख्य अभियंता(विप्रो, जलसंपदा विभाग, पुणे. 

१५.मुख्य अभियंता, मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक. 

१६.मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलविद्युत प्रकल्प व गुण नियंत्रण, पुणे. 

१७.मुख्य अभियंता, कोंकण प्रदेश, जलसंपदा विभाग, मुंबई. 

१८. मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव. 

१९.मुख्य अभियंता(जसं), जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद. 

२०.मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास, जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद. 
२१.मुख्य अभियंता, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, जलसंपदा विभाग, नाशिक. 

२२.मुख्य लेखा परिक्षक, जल व सिंचन, महाराष्ट्र राज्य, औरंगाबाद. 

२३.मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर. 

२४.मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, नागपूर. 

२५.मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, अमरावती. 

२६.मुख्य अभियंता(विप्र, जलसंपदा विभाग, अमरावती. 

२७.मुख्य अभियंता, मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक 

२८. मुख्य अभियंता, जलविज्ञान व धरण सुरक्षितता, नाशिक. 

२९.मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक. 

३०.मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई. 

३१.अधीक्षक अभियंता व सहसंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी (मेटा), नाशिक. 
३२.अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था(मेरी), नाशिक 
३३.अधीक्षक अभियंता व संचालक, पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय, पुणे. 
३४.उप सचिव (प्रशा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

३५.आ (शा.अ. कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली २०२३/प्र.क्र.५१/२०२३/आ (शा.अ)) 


विवरणपत्र 


शासन आदेश क्र.बदली-२०२३/प्र.क्र.५१/२०२३/आ (शा.अ.), दि.३०/०६/२०२३ चे सहपत्र. 


अ. । अभियंत्याचे नाव | सध्या कार्यरत असलेले ठिकाण बदली करण्यात आलेले ठिकाण 
क्र 
| २ ३ LC. 
| श्री.प्रमोद रमेश मुख्य अभियंता(जसं), जलसंपदा अधीक्षक अभियंता व संचालक, 
दिवेकर, कनिष्ठ | विभाग, पुणे अंतर्गत पुणे पाटबंधारे पाटबंधारे संशोधन व विकास 
अभियंता मंडळ अंतर्गत पुणे पाटबंधारे विभाग | संचालनालय, पुणे अंतर्गत पाटबंधारे 
अंतर्गत पणदरे पाटबंधारे उपविभाग, | संशोधन विभाग, पुणे अंतर्गत पाटबंधारे 
माळेगांव वसाहत प्रकल्प शाखा संशोधन व जलनि:स्सारण उपविभाग, 
माळेगावं अंतर्गत रिक्‍त पदी 
(विनंतीनुसार) 
२. | श्रीमती भक्ती मुख्य अभियंता(जस), जलसंपदा । अधीक्षक अभियंता व संचालक, पाटबंधारे 
बाबुराव वाकळे, | विभाग, पुणे अंतर्गत पुणे पाटबंधारे । संशोधन व विकास संचालनालय, पुणे 
कनिष्ठ अभियंता | मंडळ, पुणे अंतर्गग खडकवासला अंतर्गत पाटबंधारे संशोधन विभाग, 
पाटबंधारे विभाग, पुणे अंतर्गत औरंगाबाद अंतर्गत नांदुर मध्यमेश्वर 
खडकवासला पाटबंधारे उपविभाग | कालवा उपविभाग क्र.६, बोरदहेगांव 
क्र.२, पाटस अंतर्गत खडकवासला मु.औरंगाबाद येथील रिक्‍त पदी 
पाटबंधारे सिंचन शाखा क्र.१, पाटस (विनंतीनुसार) 
३. | श्री.संजय लक्ष्मण | मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, | मुख्य अभियंता(जसं), जलसंपदा विभाग, 
नाईक, कनिष्ठ | लाभक्षेत्र विकास, जलसंपदा विभाग, | पुणे अंतर्गत कोल्हापूर पाटबंधारे मंडळ, 
अभियंता औरंगाबाद अंतर्गत उर्ध्व पेनगंगा 


कोल्हापूर अंतर्गत दुधगंगा कालवे 


प्रकल्प विभाग क्र.८, नांदेड अंतर्गत 
उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प उपविभाग क्र.१, 
नांदेड 


विभाग क्र.१, कोल्हापूर अंतर्गत दुधगंगा 
उजवा कालवा उपविभाग क्र.२, कसबा 
येथील रिक्‍त पदी (विनंतीनुसार) 


कोयनानगर ता.पाटण जि.सातारा 
अंतर्गत कोयना धरण व्यवस्थापन 
उपविभाग कोयनानगर 


श्री.प्रतिक मुख्य अभियंता(जसं), जलसंपदा । मुख्य अभियंता(जसं), जलसंपदा विभाग, 
चंद्रकांत दीक्षित, | विभाग, पुणे अंतर्गत सा.सिं.मं.सातारा | पुणे अंतर्गत पुणे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, 
कनिष्ठ अभियंता | अंतर्गत कोयना सिंचन विभाग, | पुणे अंतर्गत निरा-देवघर प्रकल्प विभाग, 


सांगवी(भाटघर) अंतर्गत निरा देवघर 
प्रकल्प उपविभाग क्र.६ सांगवी (भाटघर) 
येथील रिक्‍त पदी (विनंतीनुसार) 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली 2023/H.H.49/ 2023/3 (शा.अ) 


अ. | अभियंत्याचे नाव | सध्या कार्यरत असलेले ठिकाण बदली करण्यात आलेले ठिकाण 
क्र 
ee २ ३ Lo! 
५. । श्री.सागर सुनिल | मुख्य अभियंता(जसं), जलसंपदा | मुख्य अभियंता(जसं), जलसपंदा विभाग, 
बोत्रे, कनिष्ठ । विभाग, पुणे अंतर्गत सातारा सिंचन । पुणे अंतर्गत पुणे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, 
अभियंता मंडळ, सातारा अंतर्गत कोयना सिंचन | पुणे येथील मंडळ कार्यालयातील Rat 
विभाग, कोयनानगर अंतर्गत कोयना पदी (विनंतीनुसार) 
रस्ते व इमारती उपविभाग, 
कोयनानगर 
६. | श्री.तेजसराजेंद्र | मुख्य अभियंता(जस), जलसंपदा | मुख्य अभियंता(जसं), जलसंपदा विभाग, 
पवार, कनिष्ठ | विभाग, पुणे अंतर्गत पुणे पाटबंधारे | पुणे अंतर्गत पुणे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, 
अभियंता मंडळ, पुणे अंतर्गत नीरा उजवा । पुणे अंतर्गत पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण 
कालवा विभाग, फलटण अंतर्गत वीर | विभाग (भिमा उपखोरे), पुणे अंतर्गत 
धरण उपविभाग, वाठार वसाहत पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण उपविभाग 
अंतर्गत पाडेगांव पाटबंधारे शाखा । क्र.२, स्वारगेट, पुणे येथील रिक्‍त पदी 
(विनंतीनुसार) 
७. | श्रीमती मोनिका | मुख्य अभियंता(जस), जलसंपदा | मुख्य अभियंता(जस), जलसंपदा विभाग, 
रमेश कावळे, । विभाग, औरंगाबाद अंतर्गत औरंगाबाद | पुणे अंतर्गत कृष्णा पाणी तंटा लवाद 
सहायक पाटबंधारे मंडळ, औरंगाबाद अंतर्गत । विशेष कक्ष, पुणे अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता श्रेणी-२ लघु पाटबंधारे विभाग क्र.१, अभियंता, संकल्पचित्र विभाग, पुणे 
औरंगाबाद अंतर्गत पाटबंधारे प्रकल्प येथील रिक्‍त पदी 
अन्वेषण उपविभाग क्र.८, औरंगाबाद (विनंतीनुसार) 
(विनंतीनुसार) 

ह श्री.अनिकेत मुख्य AAA), जलसंपदा मुख्य अभियंता(जसं), जलसंपदा 
आत्माराम विभाग, पुणे अंतर्गत पुणे पाटबंधारे । विभाग, पुणे अंतर्गत पुणे पाटबंधारे मंडळ, 
हसबनीस, मंडळ, पुणे अंतर्गत पुणे पाटबंधारे । पुणे अंतर्गत पुणे पाटबंधारे विभाग, पुणे 

कनिष्ठ अभियंता | विभाग, पुणे अंतर्गत प्रकल्प अन्वेषण | अंतर्गत खडकवासला कालवा उपविभाग 
उपविभाग क्र.१, पुणे येथे जि.पुणे क्र.२, पुणे अंतर्गत पिरंगुट शाखा 
(विनंतीनुसार) 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली 2023/H.H.49/ 2023/3 (शा.अ)) 


अ. | अभियंत्याचे नाव | सध्या कार्यरत असलेले ठिकाण बदली करण्यात आलेले ठिकाण 
क्र 
a २ ३ शिक अका 
९. | श्रीमती पद्मजा | मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, | मुख्य अभियंता(विप्र, जलसंपदा विभाग, 
महावीर लाभक्षेत्र विकास, जलसंपदा विभाग, | पुणे अंतर्गत लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, 
Tose, | औरंगाबाद अंतर्गत लाभक्षेत्र विकास | सोलापूर अंतर्गत भीमा पाटबंधारे विभाग, 
कनिष्ठ अभियंता प्राधिकरण, लातूर अंतर्गत पंढरपूर येथील रिक्‍त पदी (विनंतीनुसार) 
उस्मानाबाद पाटबंधारे विभाग क्र.१, 
उस्मानाबाद 
। ०0. | श्री.बाळकृष्ण मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे | मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, उत्तर 
निवृत्ती कडनर, | विकास महामंडळ, जळगांव अंतर्गत महाराष्ट्र West, नाशिक अंतर्गत 
कनिष्ठ अभियंता । धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक 
अंतर्गत गिरणा नदी खोरे प्रकल्प । अंतर्गत अहमदनगर पाटबंधारे विभाग, 
विभाग, नाशिक अंतर्गत माणिकपुंज अहमदनगर येथील विभागीय 
प्रकल्प उपविभाग, नांदगांव कार्यालयातील Rad पदी (विनंतीनुसार) 
| १. | श्री.महेश दत्तु | मुख्य अभियंता(स्थापत्य), जलविद्युत | मुख्य अभियंता, जलविज्ञान व धरण 
वैद्य, सहायक | प्रकल्प व गुण नियंत्रण, पुणे अंतर्गत सुरक्षितता, नाशिक अंतर्गत आधार 
अभियंता श्रेणी-२ गुण नियंत्रण मंडळ, औरंगाबाद सामग्री संकलन नियोजन व जलविज्ञान 
अंतर्गत मंडळ, नाशिक अंतर्गत जलविज्ञान 
गुण नियंत्रण विभाग, धुळे अंतर्गत प्रकल्प विभाग, औरंगाबाद अंतर्गत 
गुणनियंत्रण उपविभाग, संगमनेर । जलविज्ञान प्रकल्प उपविभाग, नेवासा 
येथील रिक्‍त पदी 
(विनंतीनुसार) 
१२. श्री.महेश यशवंत मुख्य AAA) MMe । मुख्य अभियंता(जसं), जलसंपदा विभाग, 
देशमुख, विभाग, औरंगाबाद अंतर्गत औरंगाबाद अंतर्गत औरंगाबाद पाटबंधारे 
सहायक उस्मानाबाद पाटबंधारे मंडळ, मंडळ, औरंगाबाद अंतर्गत नांदूर 


अभियंता श्रेणी-२ 


उस्मानाबाद अंतर्गत कृष्णा मराठवाडा 
बांधकाम विभाग क्र.१, उस्मानाबाद 
अंतर्गत कृष्णा मराठवाडा बांधकाम 
उपविभाग क्र.१, उस्मानाबाद 


मधमेश्वर कालवा विभाग क्र.२, वैजापूर, 
औरंगाबाद अंतर्गत लघु पाटबंधारे 
उपविभाग, भूम मु.आष्टी येथील रिक्‍त 
पदी (विनंतीनुसार) 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली 2023/H.H.49/ 2023/3 (शा.अ) 


अ. । अभियंत्याचे नाव | सध्या कार्यरत असलेले ठिकाण बदली करण्यात आलेले ठिकाण 
क्र. 
छं २ ३ a aa 
१३. श्री.ओम बब्रुवान मुख्य AAA), जलसंपदा । मुख्य SAAS), जलसंपदा विभाग, 
पाटील, सहायक विभाग, औरंगबाद अंतर्गत औरंगाबाद अंतर्गत बीड पाटबंधारे प्रकल्प 
अभियंता श्रेणी-२ उस्मानाबाद पाटबंधारे मंडळ, मंडळ परळी वै अंतर्गत निम्न तेरणा 
उस्मानाबाद अंतर्गत कृ.म.बां.वि.क्र.१ | कालवा विभाग क्र.२,ळातुर अंतर्गत 
उस्मानाबाद अंतर्गत कृष्णा मराठवाडा। साकोळ मध्यम प्रकल्प उपविभाग, 
बांधकाम उपविभाग क्र.६, तुळजापूर | वळलांडी मु.लातूर येथील रिक्‍त पदी 
(विनंतीनुसार) 
१४. | श्रीमती स्वाती मुख्य अभियंता(जसं), जलसंपदा मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, 
Va कुळसंगे, | विभाग, नागपूर अंतर्गत पाटबंधारे कोंकण प्रदेश, मुंबई अंतर्गत ठाणे 
सहायक | प्रकल्प अन्वेषण मंडळ, नागपूर अंतर्गत पाटबंधारे मंडळ ठाणे अंतर्गत 
अभियंता श्रेणी-२ | पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण विभाग, | संकल्पचित्र विभाग, कोंकण भवन, नवी 
चंद्रपूर अंतर्गत पाटबंधारे प्रकल्प मुंबई येथील रिक्‍त पदी (विनंतीनुसार) 
अन्वेषण उपविभाग, आलापल्ली 
१५. | शी.सचिन मधुकर | मुख्य अभियंता, जलविज्ञान व धरण | मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास 
दुसाने, सहायक | सुरक्षितता, नाशिक अंतर्गत आधार । महामंडळ, जळगांव अंतर्गत लाभक्षेत्र 
अभियंता श्रेणी-२ | सामग्री संकलन नियोजन व जलविज्ञान | विकास प्राधिकरण, जळगांव अंतर्गत धुळे 
मंडळ, नाशिक अंतर्गत जलविज्ञान । पाटबंधारे विभाग, धुळे अंतर्गत पाटबंधारे 
प्रकल्प विभाग, अमरावती अंतर्गत उपविभाग साक्री अंतर्गत पाटशाखा 
जलविज्ञान प्रकल्प उपविभाग, धुळे पिंपळनेर (विनंतीनुसार) 
अंतर्गत शाखा नंदुरबार 
१६. | श्रीमती गिरीजा | मुख्य अभियंता, मध्यवर्ती संकल्पचित्र | मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास 
कारभारी पाटील, | संघटना, नाशिक अंतर्गत अधीक्षक महामंडळ, जळगांव अंतर्गत धुळे 
कनिष्ठ अभियंता | अभियंता(धरण), मध्यवर्ती संकल्पचित्र | पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे अंतर्गत धुळे 


संघटना, नाशिक अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता, संकल्पचित्र विभाग(दगडी 
धरण-५), मध्यवर्ती संकल्पचित्र 
संघटना, नाशिक 


मध्यम प्रकल्प विभाग, धुळे येथील 
विभागीय कार्यालयातील रिक्‍त पदी 
(विनंतीनुसार) 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली 2023/H.H.49/ 2023/3 (शा.अ)) 


अ. | अभियंत्याचे नाव | सध्या कार्यरत असलेले ठिकाण बदली करण्यात आलेले ठिकाण 
क्र 
यि २ ३ a 2a 
१७. | श्री.हरी प्रकाश | मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, | मुख्य अभियता, मध्यवर्ती संकल्पचित्र 
जाधव, कनिष्ठ | कोंकण प्रदेश, मुंबई अंतर्गत ठाणे संघटना, नाशिक अंतर्गत अधीक्षक 
अभियंता  । पाटबंधारे मंडळ, ठाणे अंतर्गत भातसा | अभियंता(धरण), मध्यवर्ती संकल्पचित्र 
धरण व्यवस्थापन विभाग, भातसानगर | संघटना, नाशिक अंतर्गत रिक्‍त पदी 
अंतर्गत भातसा उजवा कालवा (विनंतीनुसार) 
उपविभाग, शहापूर 
१८. | श्रीमती वैशाली मुख्य अभियंता(जसं, जलसंपदा । मुख्य अभियंता(जसं), जलसंपदा विभाग, 
श्रावण दातार, । विभाग, अमरावती अंतर्गत यवतमाळ । नागपूर अंतर्गत प्रादेशिक लघु पाटबंधारे 
सहायक सिंचन मंडळ, यवतमाळ अंतर्गत कक्ष नागपूर अंतर्गत रिक्‍त पदी 
अभियंता श्रेणी-२ यवतमाळ पाटबंधारे विभाग, (विनंतीनुसार) 
(विनंतीनुसार) 
यवतमाळ येथे कार्यरत 
१९. | श्रीमती क्रव्तुजा | मुख्य अभियंता, गोसीखुद प्रकल्प, | मुख्य अभियंता(जसं), जलसंपदा विभाग, 
विनायकराव जलसंपदा विभाग, नागपूर अंतर्गत अमरावती अंतर्गत यवतमाळ सिंचन 
साळवे, कनिष्ठ नागपूर पाटबंधारे मंडळ, नागपूर | मंडळ, यवतमाळ अंतर्गत बेंबळा प्रकल्प 
अभियंता अंतर्गत लघु पाटबंधारे विभाग, वर्धा | विभाग, यवतमाळ येथील रिक्‍त पदी 
अंतर्गत आजनसरा प्रकल्प उपविभाग (विनंतीनुसार) 
क्र.१, हिंगणघाट 
२०. | श्री.शांतनू प्रविण मुख्य अभियंता, जलसंपदा मुख्य अभियंता(जसं),, जलसंपदा विभाग, 
दातेराव, कनिष्ठ | विभाग,गोसीखुर्द प्रकल्प, नागपूर अमरावती अंतर्गत उर्ध्व वर्धा सिंचन 
अभियंता अंतर्गत नागपूर पाटबंधारे मंडळ, मंडळ, अमरावती अंतर्गत अमरावती 


नागपूर अंतर्गत निम्न वर्धा प्रकल्प 
विभाग, वर्धा अंतर्गत निम्न वर्धा 
प्रकल्प पुनर्वसन उपविभाग क्र.१, 
आर्वी 


पाटबंधारे विभाग, अमरावती अंतर्गत 
अमरावती पाटबंधारे उपविभाग क्र.१, 
अमरावती येथील रिक्‍त पदी 
(विनंतीनुसार) 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली 2023/H.H.49/ 2023/3 (शा.अ) 


अ. | अभियंत्याचे नाव | सध्या कार्यरत असलेले ठिकाण बदली करण्यात आलेले ठिकाण 
क्र 
4 २ ३ LL 
२१. | श्री.किशोर मुख्य अभियंता(विद्युत, जलविद्युत मुख्य अभियंता(विद्युत, जलविद्युत 
शंकरराव  । प्रकल्प, मुंबई अंतर्गत यांत्रिकी मंडळ, | प्रकल्प, मुंबई अंतर्गत यांत्रिकी मंडळ, 
गायकवाड, कोल्हापूर अंतर्गत कार्यकारी पुणे अंतर्गत यांत्रिकी भांडार विभाग, 
कनिष्ठ अभियंता, टेंभू उपसा सिंचन, यांत्रिकी | दापोडी अंतर्गत जनाई शिरसाई उपसा 
अभियंता(विद्युती | व विद्युत पथक, ओगलेवाडी कराड सिंचन (वि), उपविभाग 
अंतर्गत टेंभू विद्युत उप पथक, क्र.३,उरुळीकांचन येथील रिक्‍त पदी 
ओगलेवाडी कराड (विनंतीनुसार) 
२२. | हशी.प्रकाश मुख्य अभियंता(विद्युत, जलविद्युत मुख्य अभियंता(विद्युत, जलविद्युत 
राधाकिसन । प्रकल्प, मुंबई अंतर्गत तापी गोदावरी । प्रकल्प, मुंबई अंतर्गत तापी जलविद्युत व 
Worn, शाखा | जल उपसा सिंचन मंडळ जळगाव | उपसा सिंचन मंडळ, जळगांव अंतर्गत 
अभियंता (विद्युत) | अंतर्गत तापीजलविद्युत व उपसा गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन 
सिंचनविभाग क्र.२,धुळे अंतर्गत तापी | विभाग, औरंगाबाद अंतर्गत गोदावरी 
जलविद्युत व उपसा सिंचन उपविभाग | जलविद्युत व उपसा सिंचन उपविभाग 
क्र.३, प्रकाशा क्र.३, औरंगाबाद येथील रिक्‍त पदी 
(विनंतीनुसार) 
२३. | शरी.सागर प्रदीप | मुख्य अभियंता(विद्युत, जलविद्युत मुख्य अभियंता(विद्युत, जलविद्युत 


पाटील, शाखा 
अभियंता 


प्रकल्प, मुंबई अंतर्गत उभारणी मंडळ, 


प्रकल्प, मुंबई अंतर्गत उभारणी मंडळ, 


कोल्हापूर अंतर्गत म्हेसाळ विद्युत व 
यांत्रिकी विभाग, सांगली अंतर्गत टेंभू 
विद्युत(विवयां), उपविभाग क्र.३, 
कोल्हापूर येथील 


कोल्हापूर अंतर्गत म्हेसाळ विद्युत व 
यांत्रिकी विभाग, सांगली अंतर्गत म्हेसाळ 
विद्युत उपविभाग क्र.२, सांगली 
येथील रिक्‍त पदी 


(विनंतीनुसार) 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन आदेश क्रमांकः बदली २०२३/प्र.क्र.५१/२०२३/आ (शा.अ.) 


अ. | अभियंत्याचे नाव । सध्या कार्यरत असलेले ठिकाण बदली करण्यात आलेले ठिकाण 
क्र 
| 2 3 Fe 
२४. | शरी.मुदसर नवेद | मुख्य अभियंता(यांत्रिको,, जलसंपदा | मुख्य अभियंता(यांत्रिकी), जलसंपदा 
अब्दुल कदीर विभाग, नाशिक अंतर्गत यांत्रिकी । विभाग, नाशिक अंतर्गत यांत्रिकी मंडळ, 
शेख, शाखा | मंडळ, नगापूर अंतर्गत उपसा सिंचन | नागपूर अंतर्गत यांत्रिकी अभियांत्रिकी 
अभियंता (यां) यांत्रिकी विभाग क्र.१, भंडारा कर्मशाळा विभाग, नागपूर अंतर्गत उप 
अभियंता, उपप्रादेशिक कर्मशाळा 
उपविभाग क्र.२, नागपूर 
येथील रिक्‍त पदी 
(विनंतीनुसार) 
२५. | श्री.भगवानसाय | मुख्य अभियंता(यांत्रिकी,, जलसंपदा | मुख्य अभियंता(यांत्रिकी,, जलसंपदा 


सखाराम वर्मा, 
सहायक 
अभियंता श्रेणी-२ 
(यांत्रिकी) 


विभाग, नाशिक अंतर्गत यांत्रिकी 
मंडळ, नांदेड अंतर्गत यांत्रिकी 
विभाग, बीड अंतर्गत यांत्रिकी 
उपविभाग सातोना 


विभाग, नाशिक अंतर्गत यांत्रिकी मंडळ, 
नागपूर येथील रिक्‍त पदी 


(विनंतीनुसार) 


ANIL VITTHAL 
DEOKATE 


= Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


DEPARTMENT 
Date: 2023.06.30 16:14:04 +05'30" 


(अनिल देवकाते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १० पैकी १० 


Digitally signed by ANIL VITTHAL DEOKATE 
DN: CN = ANIL VITTHAL DEOKATE, C = IN, S 


MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES 


